महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक- आयपीएस-१७०९/प्र.क्र. २२२/पोल १, 
मंत्रालय, दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०१० 


संदर्भ :- १) समक्रमांकाचे दि. ३१.८.२००९ रोजीचे आदेश 
५ २) अपर मुख्य सचिव गृह महाराष्ट्र शासन यांचे समक्रमांकाचे दि. २.९.२००९ रोजीचे 
अर्धशासकीय पत्र. 


शासन आदेश :- संदर्भ क्र.१ येथील बदली आदेशाबाबत, संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये "जैसे थे" स्थित 
ठेवण्याबाबत कळविण्यात आले होते. तथापि, आता भारतीय पोलीस सेवेतील खालील अधिकाऱ्यांना 
नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू होण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद नवीन नियुक्तीचे पद 
eal "॥ श्री. लख्मी गौतम, भापोसे | पोलीस अधिक्षक, बीड | पालीस उपआयुक्त,पुणें शहर 

(संवर्ग पदावर) 

पोलीस अधिक्षक, बीड 


| २ | a. आर.पी.सेनगांवकर, । पालीस उपआयुक्त, 
भापोसे पुणे शहर 


य कडक 1 


2. उपरोक्त नमूद अधिकाऱ्यांस सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त त्यांच्या नवीन 
नियुक्तीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक यांनी आवश्यक ती कार्यवाही 
तात्काळ करावी. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ARQ hd 
( कैलास बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रत माहितीसाठी सादर :- 
* महालेखापाल-१, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
मुख्य सचिव यांचे सचिव. 
मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 
अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
प्रधान सचिव (अ. व सु.), यांचे स्वीय सहायक. 
लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (पोल-१). 


४ 


oo ¢ © © © © © ¢ 


D:\new pol-1\TRANSFE&POSTING\CR 233.09 5.1.2010 


